केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय ग्रामीण जीवन्नोनती 
अभियानांतर्गत महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवन्नोनती 
अभियान योजनेकरीता अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी 
सन २०२२-२३ साठी निधी वितरण करणेबाबत. 
केंद्र हिस्सा (लेखाशिर्ष २५१०१ए०८४) 

राज्य हिस्सा (लेखाशिर्ष २५०१ए०९३) 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.६६/अर्थसंकल्प (विघयो) 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- १४ फेब्रुवारी, २०२३ 


वाचा :- 9) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२, 
२) केंद्र शासन, ग्रामीण विकास मंत्रालयाचे पत्र .J-912024/09/2029-RL(NRLM__33 8) दि.१२.१२.२०२२ 
3) ग्राम विकास विभागाची नस्ती क्र.मजिअ-२०२२/प्र.क्र.५५/योजना-३ 


शासन निर्णय :- 

केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय ग्रामीण जीवन्नोनती अभियानांतर्गत महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवन्नोनती अभियान या 
योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात मागणी क्र.एन-३, २५०१ ग्रामविकासासाठी 
विशेष कार्यक्रम, ०६, स्वयंरोजगार कार्यक्रम, ७८९, अनुसूचित जातींसाठी विशेष घटक योजना, (०१) अनुसूचित जाती 
घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना, (09) (०१)एमएसआरएलएम अंतर्गत वित्तीय सहाय्य (केंद्र हिस्सा gota) (कार्यक्रम) 
लेखाशिर्ष २५०१ए०८४, ३३-अर्थसहाय्य खाली रु.१८८५०.०० ळाख तर (०१) (०२) ) महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण 
जीवनोन्नती अभियानांतर्गत अर्थसहाय्य (राज्य हिस्सा ४०%) (कार्यक्रम) लेखाशिर्ष २५०१ए०९३, ३३-अर्थसहाय्य खाली 
रु.१२५६७.०० लाख इतका निधी अर्थसंकल्पीत आला आहे. 

वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०४.०४.२०२२, रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षाकरिता निधी वितरीणाची कार्यप्रणाली ठरवून दिलेली आहे. या अनुषंगाने ग्राम विकास विभागाच्या प्रस्तावास 
अनुसरुन केंद्र शासनाने दि.१२.१२.२०२२ च्या आदेशान्वेय वितरीत केलेल्या निधीतून सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षाकरिता अर्थसंकल्पीत निधीपैकी (०१) (09) एमएसआरएलएम अंतर्गत वित्तीय सहाय्य (केंद्र हिस्सा ६०टक्के) 
(कार्यक्रम) लेखाशिर्ष २४०१ए०८४, ३३-अर्थसहाय्य यामध्ये रु.६६२३.६५ लाख, तर (०१) (०२) ) महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण 


जीवनोन्नती अभियानांतर्गत अर्थसहाय्य (राज्य हिस्सा ४०%) (कार्यक्रम) लेखाशिर्ष २५०१ए०९३, ३३-अर्थसहाय्य 
याखाली रु.४४१५.७७ लाख इतका निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून अपर मुख्य सचिव (ग्राम विकास विभाग) 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (BEAMS) वितरीत करण्यास मंजूरी प्रदान करण्यात 
येत आहे. 

२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती 
अतिडाय गंभीर स्वरुपाची राहण्याची शक्यता असल्याने सदर वितरीत निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी 
विहित पध्दतीने काटकसरीच्या उपाययोजना करुन खर्च करावा. सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर 
आराखड्यानुसार याच वर्षात निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून 
झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/ उपलेखाशिर्षनिहाय तसेच साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टनिहाय 
माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्‍त, समाजकल्याण, संबंधित प्रादेशिक उप 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.६६/अर्थसंकल्प (विघयो) 


आयुक्‍त, सामाजकल्याण, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व ग्राम विकास विभाग यांना प्रत्येक महिन्याच्या 
१० तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत दक्षता घ्यावी. 

३. सदर निधी? प्रणालीमार्फत SNA खात्यामध्ये जमा करण्यात यावा व याची खातजमा विभागाने करावी. 
PFMS प्रणालीद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाने वेळोवेळी जारी केलेल्या 
मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 

४. विभाग प्रमुख / नियंत्रक अधिकारी यांनी अनुसूचित जाती घटकांसाठीचा निधी त्याच घटकांवर खर्च होईल 
याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला या योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 


५. सदरशासननिर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना विभागप्रमुख तसेच नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी 
महाराष्ट्र्‌ अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या 
संदर्भाधीन दि.४.४.२०२२ च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 

६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०४.०४.२०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात तसेच वित्त विभाग, अनौपचारीक संदर्भ क्र.८७/व्यय-१४, 
दि.१०.०२.२०२३ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०२१०१२४३४५९०२२ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
PRASHANT 


PUNDLIK WAGH 
(प्रशान्त पुं. वाघ) 
कक्ष अधिकरी , महाराष्ट्र शासन 


१) अपर मुख्य सचिव (ग्राम विकास विभाग), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, ५वा मजला, दक्षिण विंग 
(एसबीआय साईड) सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई-४०० ६१४ 

आयुक्त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सर्व प्रादेशिक उप आयुक्‍त (समाजकल्याण) (समाजकल्याण आयुक्‍तालयामार्फत) 

ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, yar मजला, विधानभवन, मुंबई 

महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर 

वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

निवडनस्ती (अर्थसंकल्प/ विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग. 


LO CS 2 ES OS 


पृष्ठ २ पैकी २ 


